राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ या 
कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील 
रिक्त पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५२३/प्र.क्र.८४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ जुले, २०२३ 


वाचा- १) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, 
दि. १७-१२-२०१६. 
२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि. ३१-०८-२०१७. 
३) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, दि. १६-०२-२०१८. 
8) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २५-०५-२०२३ रोजीचे पत्र/जाहिरात. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित 
करण्यात आले असून, संदर्भाधिन क्र. 3 येथील दि. १६-०२-२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आळी 
आहे. मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत करावयाची कार्यपध्दती 
संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. ३१-०८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. उपरोक्त 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि. २५-०५-२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मंत्रालयीन 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयातील 
Rea पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात आली होती. त्यानुसार मंत्रालयीन 
विभागाकडून प्राप्त इच्छुकतेमधून श्री. उमेश गोरख मोरे, सहायक कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांची 
राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ या कार्यालयात २ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । कर्मचाऱ्याचे | सध्याचा विभाग | प्रतिनियुक्‍तीचे ठिकाण प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदनाम ठिकाणावरील 
पदनाम 
i. | २ ३ 1 a | ५ 
aa श्री. उमेश गोरख मोरे, | नियोजन राज्य माहिती आयोग, पुणे | सहायक कक्ष 
सहायक कक्ष अधिकारी | विभाग खंडपीठ, पुणे. अधिकारी 


२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्याची त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यालयात खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


(अ उपरोक्त कर्मचारी ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा कार्यभार सुपूर्द करेल, त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला संबंधित कर्मचारी 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५२३/प्र.क्र.८४/१४-अ 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/संवर्ग 
नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवतील. 

(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोकक्‍्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

(ड) संबंधित अधिकाऱ्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
येण्याची मुभा राहील. 


३. प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱयांना प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा...इ.) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट दोन) व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन नियोजन विभागाने 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/का. सहा यांच्याशी सछ़ामसळलत करुन 
ठरवाव्यात. 

४. उपरोक्त कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत नियोजन विभाग हे त्यांचे प्रशासकीय विभाग असल्यामुळे या 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबी संबंधित प्रशासकीय विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग/का. सहा यांचेमार्फत 
हाताळण्यात येतील. 


५. संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२८१७४९११६८०७ असा आहे. सदर शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK (य 
BABURAO MANE ४५५४७ 
(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
श्री. उमेश गोरख मोरे, सहायक कक्ष अधिकारी (नियोजन विभागामार्फत) 
प्रत, 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, १३ वा मजला, नविन प्रशासकीय इमारत, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी-१५२३/प्र.क्र.८४/१४-अ 


३. सहसचिव/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ या कार्यालयास उपलब्ध करून 
देताना त्या संबंधिताच्या अटी व शार्ती संदर्भात त्यांनी सामान्य प्रशासन विभाग/का. सहा 
यांच्याशी संपर्क करावा. तसेच अटी व art ठरविल्यानंतर म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेत्तर सेवा...इ.) नियम, १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) मध्ये नमुद केलेल्या अटी 
व शर्ती नमूद करूनच प्रतिनियुक्‍्तीचे आदेश काढणे आव्यक आहे. त्यानुसार काढलेल्या 
आदेशाची प्रत या कार्यासनाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावी. 
४. सहसचिव/उपसचिव (का.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर कर्मचाऱ्याच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने त्वरेने 
उपलब्ध होतील याबाबत त्यांनी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करावा. 
५. उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, नवीन प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, 
विधानभवनासमोर, पुणे- ४११००१. 
६. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


